कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्‍यातील 
इजिमा ५९ पासून बारडवाडी तळाशी चंद्रे कसबा 
वाळवे पिराचीवाडी सावर्डे बु. इजिमा क्रमांक ६१ 
हा रस्ता प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १६ मार्च, २०२१ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा. क्र.मुअ (पुणे/का-२/रेशा/३९/१२३९/२०१९, दि.२८/०२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील इजिमा ५९ पासून बारडवाडी तळाशी चंद्रे कसबा 
वाळवे पिराचीवाडी सावर्डे बु. इजिमा क्रमांक ६१ हा रस्ता प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर 
तसेच जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील 
इजिमा ५९ पासून बारडवाडी तळाशी चंद्रे कसबा वाळवे पिराचीवाडी सावर्डे बु. इजिमा क्रमांक ६१, 
साखळी क्रमांक ०/०० ते १६/६००, एकूण लांबी १६.६०० कि.मी. असून, हा रस्ता प्रमुख जिल्हा 
मार्ग क्रमांक-११३ म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६.६०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(१९३३.६१६ +9§.§00) म्हणजेच १९५०२.१६ कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत १६.६०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१६७७.४५५ - १६.६००) म्हणजेच 
१६६०.८५५ कि.मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१७/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या  ७९/५/.॥8॥१90॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२१०३१६१४५५५२८२१८ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant pili Siren aie a, 
5.4.20=2b1bad66664b1e11 गन गनी 8140058 
Vinayakrao Patil sasseuiseern™ 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

2) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 
) 
) 
) 


७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


